जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील जिल्हा 
तांत्रिक संवर्ग वर्ग ३ मधील उर्वरित व 
कार्यरत सहा वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे 
सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये गट अ मध्ये 
समावेशन करणेबाबत व त्यांना गट अ ची 
वेतनश्रेणी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संआसे २०२४/प्र.क्र.२७/सेवा १ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, ८ वा मजला, 
संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग AAT, मुंबई Yoo ००१ 
दिनांक:- ०४ मार्च , २०२४ 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन अधिसूचना क्र.आरटीआर १०९१/प्र.क्र.२२६/सेवा ३, 
दिनांक ३०.१०.२००० 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, झासन निर्णय क्रमांक संघट-१०९३/प्र.क्र.९६/सेवा ६, 
दिनांक २८.०५.२००१ 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.वेपूर-१२०१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दिनांक २७.०२.२००६ 

४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.वेपूर-१२१२/प्र.क्र.३१/सेवा-९, दिनांक ११.०२.२०१३ 

५) ग्राम विकास विभागाचे क्र. इपिटी-२००८/प्र.क्र. १०२/ आस्था-८, दिनांक २१.०४.२००८ चे 
पत्र. 

६) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची अधिसूचना क्र. मवैअ-२०११/प्र.क्र. ७८९/सेवा-३,दिनांक 
१८.०७.२०१३ 

७ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. संआसे-२०१४/प्र.क्र. १६९/ सेवा-१, 
दि.१७.१०.२०१४ 

८) सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे पत्र क्र. संआसे-२०१४/प्र.क्र. ३४५/ सेवा-१, 
दिनांक १५.११.२०१४ 

९) वित्त विभागाचे पत्र क्र. संकिर्ण-१०१४/प्र.क्र ५३/सेवा-९, दिनांक २०.०५.२०१५ 

१०) मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे १००७/२०१३ व १००६/ २०१३ या प्रकरणातील दि. 
१६.०३.२०१७ चे आदेशा. 

११)सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे शासन निर्णय क्र. संआसे-२०१६/प्र.क्र. ९/ शिकाना/सेवा-१, 
दिनांक १४.०८.२०१८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे २०२४ प्र.क्र.२७/ सेवा १ 


१२) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद, यांचे मुळ अर्ज क्र. १५५/२०१६, 
५४४/२०१६, ५४५/२०१६, ८१७/२०१६, ८२०/२०१६, ८२१/२०१६, ८२२/२०१६ या 
प्रकरणातील दि. २३.०२.२०१८ रोजीचे आदेशा 

१३)मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद, यांचे रिट याचिका क्र ५९२१/२०१७, १४७०६/२०१७, 
६००६/२०१७, ६०४०/२०१७ मधील दि. २८.०३.२०१८ रोजीचे आदेडा 

१४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्र. संआसे-२०१८/ प्र.क्र २७४/ सेवा-१, दि. 
२५.०९.२०१८ 

१५)सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्र. संआसे-२०१८/ प्र.क्र २७४/ सेवा-१, दि. 
०१.१२.२०१८ 

१६) सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे क्रमांक न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.३७३/सेवा-१, 
दि.१३.१२.२०२१, चे पत्र. 

१७) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे मुळ अर्ज क्र. ४६९/२०१२, ६८२/२०१३, 
८७९/२०१५ या प्रकरणातील दि. ०४.०१.२०२२ रोजीचे आदेशा. 

१८)वित्त विभागाचे क्र.संकिर्ण-१०१४/प्र.क्र ५३/सेवा-९, दि.०६.०६.२०२३ रोजीचे पत्र. 

१९) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, यांचे मुळ अर्ज क्र. १५९/२०१०, 
३४१/२०१०, ४२४/२०१५ या प्रकरणातील दि. ०७.०६.२०२३ रोजीचे आदेश. 

२०)सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.संआसे-२०१६/प्र.क्र.०९/शिकाना/सेवा-१, 
दि०३.०१.२०२४. 

२१) सहसंचाळक, अर्थ व प्रशासन, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे 
क्र.आआसे/कक्षरअ/टे-५/तांवेअ/समावेडान/जाक्र.१८२७/२२, दि.११.०८.२०२२ 

२२) सहसंचालक, अर्थ व प्रशासन, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे क्र.आसेआ/२अ/टे- 
५/ समावेशन/ डॉ.बापू भोसले/जाक्र.३६६-६८/२४, दि.२४.०१.२०२४ 


प्रस्तावना 
वाचा येथील क्र.२ च्या दिनांक २८.५.२००१ च्या शासन निर्णयान्वये राजपत्रीत दर्जा देण्यात 

आलेल्या व वाचा येथील क्र.७ च्या शासन निर्णय दिनांक १७.१०.२०१४ अन्वये जिल्हा तांत्रिक सेवा 
वर्ग-३ मधून सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी यांचे वाचा येथील 
क्र.२० च्या दिनांक ०३.०१.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद तरतूदीनुसार वैद्यकीय अधिकारी, 
गट-अ मध्ये नियुक्‍ती/थेट समावेशन करण्याबाबत निर्णय झाला आहे. 

वाचा क्र.७ च्या दि. १७.१०.२०१४ शासन निर्णयानुसार जिल्हा तांत्रिक सेवा या संवर्गातील उर्वरित 
व कार्यरत खालील सहा वैद्यकीय अधिकारी यांचे समावेशन करण्याचा प्रस्ताव शासनास वाचा येथील 
क्र. २१ व क्र. २२ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे २०२४ प्र.क्र.२७/ सेवा १ 


अ.क्र नाव कार्यरत ठिकाण 

।१__ | डॉ.संजय भोपीदास जाधव प्राथमिक आरोग्य केंद्र, हरसूल जि.यवतमाळ. 
डॉ.नामदेव VARTA सरकुंडे उपजिल्हा रूग्णालय, उमरखेड, जि.यवतमाळ 
डॉ.जितेंद्रसिह GRANT राजकुमार मोदी रूग्णालय, बडनेरा, जि.अमरावती 
डा.बालाजी केरबा लकडे प्रा.आ.के. माण,ता.मुळशी जि. पुणे 

५ | डा.अनिलकुमार बाबा गौड तात्पुरते आंतररूग्ण कक्ष, पुणे 

६ | डा.बापू मारूती भोसले तरंगते पथक, बामणोली ता.जावळी जि.सातारा 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय दि.०१.११.२०११ अन्वये स्थापित संचालक, आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ विहित समितीने वरील सहा कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी 
यांना शासन निर्णय दि.१७.१०.२०१४ नुसार VASSAR पात्र असल्याची शिफारस केली आहे. 
जिल्हा तांत्रिक सेवेतील वैद्यकीय अधिकारी यांचे शासन निर्णय दि.१७.१०.२०१४ नुसार 
दि.२८.०५.२०११ गट-ब पदावर समावेशन करण्याबाबत जी अर्हता आवश्‍यक आहे, ती अर्हता आणि 
शासन अधिसूचना दि.१८.०७.२०१३ मधील तरतूदीनुसार जिल्हा तांत्रिक सेवा संवर्गातील वैद्यकीय 
अधिकारी यांचे गट-अ पदावर VASA करण्यासाठी जी अर्हता आहे, या दोन्ही अर्हता सारख्याच 
आहेत. त्यामुळे वरील शासन निर्णय दि.१७.१०.२०१४ नुसार समावेशनास पात्र ठरलेल्या जिल्हा 
तांत्रिक सेवा संवर्गातील कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी यांना शासन अधिसूचना दि.१८.०७.२०१३ अन्वये 
गट-अमध्ये समावेशन करणे आवश्यक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 

वरील तक्त्यात नमूद जिल्हा तांत्रिक सेवा या संवर्गातील उर्वरित व कार्यरत सहा वैद्यकीय 
अधिकारी यांचे वाचा येथील क्र.६ च्या दि.१८.०७.२०१३ च्या अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र 
वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या संवर्गात दि.१८.०७.२०१३ पासून समावेशन करण्यात येत आहे. 
त्यांना वाचा येथील क्र.२० च्या दि.०३.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील. 

त्या परिणामस्वरूप त्यांचे दि.१८.०७.२०१३ पासून गट-अ च्या पदावर नियुक्‍ती झाली असे 
समजण्यात येत आहे व त्यांना वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २७.२.२००६ व दि.११.२.२०१३ 
अनुक्रमांक ४३ (ब) अन्वये अनुक्रमे ५ व्या वेतन आयोगामध्ये रू.८०००-१३५०० आणि ६ व्या वेतन 
आयोगामध्ये रू.१५६००-३९१०० अधिक ग्रेड पे रु.५४०० अशी वेतनश्रेणी लागू राहील. त्यांची 
वेतननिश्चिती वित्त विभागाच्या शा.नि.दि.२७.०२.२००६ व दि.११.०२.२०१३ मधील अनु.क्र.४३ (ब) मधील 
तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 

सदर कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी यांना समावेशनानंतरची गट-अ पदावर पदस्थापना देण्याची 
कार्यवाही सेवा-१ या कार्यासनामार्फत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे २०२४ प्र.क्र.२७/ सेवा १ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२२११४५०५३२१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


DEEPAK 
NIVARTTI 
KENDRE 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI 
KENDRE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 

2.5.4.20=438e 13 198eeaf94d4e0935b5b64 
b843d8c7195fb67eb9e8292985b766c4efc8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C351F74FB3439ACA7 1466F 
CFBB2509C3310AE753E395A89FFA7C6E38 
87BOAADF, cn=DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
Date: 2024.03.04 15:45:32 +05'30' 


(दी.नि.केंद्रे) 
झासनाचे उप सचिव 


HAYA, SRY सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई 

संचालक-१/२, आरोग्य सेवा,मुंबई/पुणे 

सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई 
उपसंचालक, CAMS, OB व कोषागारे,मुंबई. 
उपसंचालक,आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळ) 

जिल्हा शाल्यचिकित्सक/जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्व जिल्हे ) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व जिल्हे) 

निवडनस्ती (सेवा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


